पैनगंगा ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, चौथा, 
जि.बुलढाणा संचलित देवश्री माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, सावरला, ता.जामनेर, जि.जळगांव 
शाळेचे ओम शांती सौ.चांदाबाई हिरालाल बोहरा चॅरिटी 
ट्रस्ट, जामनेर, जि.जळगांव या संस्थेस हस्तांतर 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११९/प्र.क्र.३३८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे जा.क्र.शिउसं/नावि/माध्य.४/व्य.हस्तां./ 
२०१८/२९७७२/७६, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
पैनगंगा ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, चौथा, जि.बुलढाणा संचलित cast माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, सावरला, ता.जामनेर, जि.जळगांव या मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शाळेचे, ओम शांती सौ.चांदाबाई हिराळाळ बोहरा चॅरिटी ट्रस्ट, जामनेर, जि.जळगांव संस्थेस हस्तांतर 
करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, ओम aid! सौ.चांदाबाई हिरालाल बोहरा चॅरिटी ट्रस्ट, जामनेर, जि.जळगांव या 
संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहील. 
(३) ओम शांती सौ.चांदाबाई हिरालाल बोहरा चॅरिटी ट्रस्ट, जामनेर, जि. जळगांव संस्थेची बँक खात्यातील 
शिल्लक/ मुदतठेव याआधारे संस्थेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याची खात्री करण्यात यावी. 
(४) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, शाळांबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत, हे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत 
शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील. 
(५) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 


(६) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११९/प्र.क्र.३३८/एसएम-१ 


(७ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: ABMs २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(८) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शाती 
व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत ६ आठवडयात पुढील कार्यवाही 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०३१४४४३३३५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pi R jundhe 
it Of Maharashtra, 


Pravin Rajaram काश नत कवीर d Sport 


talCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7 
M 1 n d h e died: 865eda3495969f77d 9789. 
=Pravin Rajaram Mundh 
Date: 2019.08.03 15:16:33 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

q 
२ 
३ 
° 
4 
& 


शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, जळगांव 

अध्यक्ष/ सचिव, पैनगंगा ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, चौथा, जि.बुलढाणा 

अध्यक्ष/ सचिव, ओम शांती सौ.चांदाबाई हिराळाल बोहरा चॅरिटी ट्रस्ट, जामनेर, जि.जळगांव 
निवडनस्ती ( एसएम-१). 


२->. ८<.>- *-> 5-> ६-2 थय 


पृष्ठ २ पैकी २ 


